शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या भविष्य 
निर्वाह निधीचे लेख्यांबाबत महालेखापाल 
कार्यालयाकडून पुरविण्यात येणारी विवरणपत्रे 
ऑनलाईन पध्दतीने काढून घेण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः भनिनि-२०१९/प्र.क्र.६१/का.२४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २० ऑक्टोबर , २०२० 


वाचा :- (१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. भनिनि-२०१९/प्र.क्र.३१/ का.२४, 
दि.११ जून २०२० 
(२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. भनिनि-२०१९/प्र.क्र.३१/ का.२४, 
दि. २४ सप्टेंबर २०२० 


शासन परिपत्रक :- महालेखापाल कार्यालयाकडून सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांना SMS व्दारे दरमहा 


भविष्य निर्वाह निधीची शिल्लक रक्‍कम मोबाईलवर कळविण्यात येते. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या अ, ब व 
क गटातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या भविष्य निर्वाह निधीचे लेखे महालेखापाल कार्यालय, मुंबई व 


नागपूर कार्यालयाकडून प्रिंट काढून पुरविण्याची पध्दत सन २०१९-२०२० या वित्तीय वर्षापासून बंद 


करण्यास तसेच महालेखापाल कार्यालयाच्या वेबसाईटवरुन संकेतस्थळ (agmaha.cag.gov.in ) सर्व 


अधिकारी/कर्मचारी यांना आपल्या भविष्य निर्वाह निधीच्या तपश्ीलाचे लेखे प्रिंट काढून घेण्याबाबत 
संदर्भाधीन दिनांक ११ जून २०२० च्या शासन निर्णयाव्दारे कळविण्यात आले आहे. 

तथापि,महाळेखापाल कार्यालय, मुंबई व संचालक लेखा व कोषागारे,संचालनालय,मुंबई यांच्या 
दरम्यान बैठक होऊन भविष्य निर्वाह निधीचे लेखे महालेखापाल मुंबई यांच्या संकेतस्थळावर 
(agmaha.cag.gov.in ) अपलोड करुन जतन करण्याऐवजी सेवार्थ प्रणालीवर ( SEVAARTH SERVER ) 
अपलोड करुन सदर संकेतस्थळावरुन अधिकारी/कर्मचारी यांनी सन २०१९-२०२० या वित्तीय वर्षापासून 
प्रिंट काढून घेण्यास सहमती झाल्याचे संचालक (लेखा व कोषागारे) मुंबई यांनी दिनांक २१.०७. २०२० च्या 
पत्रान्वये महालेखापाल,मुंबई या कार्यालयास कळविले होते. त्यानुसार सेवार्थ प्रणालीवर (SEVAARTH 
SERVER ) भविष्य निर्वाह निधीच्या स्लीप सन २०१९-२०२० या वित्तीय वर्षापासून उपलब्ध करण्यास 
दिनांक २४ सप्टेंबर २०२० च्या शासन निर्णयाव्दारे मंजूरी देण्यात आलेली आहे. सेवार्थ प्रणालीवरुन 
भविष्य निर्वाह निधीची विवरणपत्रे कशाप्रकारे काढण्यात यावीत ,त्याची माहिती या शासन परिपत्रका 


सोबतच्या परिशिष्ट -१ मध्ये नमूद करण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः भनिनि-२०१९/प्र.क्र.६१/का.२४ 


सदर शासन परिप्त्रक, महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१०२०१६४३२०१२०७ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by VILAS RAMDAS THAKUR 
VILAS RAMDAS 7 “WN 


THAKUR oa 
(वि.रा.ठाकूर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
२) मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


) मा. मंत्री / राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) सर्व मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई 

५) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

) अपर मुख्य सचिव (सेवा) सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

) अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग,मंत्राळय,मुंबई 

८) महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र -१, मुंबई /नागपूर 
९) महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर 

qo) उप सचिव (का.१३ अ) सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्राळय,मुंबई 

११) सर्व मंत्रालयीन विभाग ( त्यांना विनंती करण्यात येते की,त्यांनी सदर हासन निर्णय 
मंत्रालयातील सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांच्या तसेच त्यांच्या नियंत्रणाखालील क्षेत्रिय 
कार्यालयातील सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांच्या निदर्ानास आणावा.) 

१२) महासंचालक माहिती व जनसंपर्क विभाग,मंत्रालय,मुंबई यांना विनंती करण्यात येते 
की, या शासन परिपत्रकास त्यांच्यास्तरावरुन आवश्‍यक ती प्रसिध्दी तात्काळ देण्यात 
यावी. 

१३) सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१४) सर्व जिल्हाधिकारी 

१५) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( जिल्हा परिषद) 

१६) संचाळक,नगर पालिका प्रशासन,वरळी,मुंबई 

१७) संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई 

१८) संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, मुंबई 

) 
) 
) 
) 
) 


८ 0८ w 


(0, ८-४ 


) 
) 


१९) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२०) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२१) अवर सचिव (रोखशाखा ) मंत्रालय,मुंबई 

२२) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

२३) निवड नस्ती (कार्यासन २४,सा.प्र.वि.मंत्रालय,मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


भविष्य निर्वाह निधीचे लेखे सेवार्थ प्रणालीतून ऑनलाईन पध्दतीने काढून घेण्यासाठी उपलब्ध सुविधा 


शासकोय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या भविष्य निर्वाह निधीचे लेख्यांबाबत महालेखापाल कार्यालयाकडून 
पुरविण्यात येणारी विवरणपत्रे ऑनलाईन पध्दतीने काढून घेण्याबाबत शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 
भनिनि -२०१९/प्र.क्र.६१/ का २४,दिनांक ११/०६/२०२० व दिनांक २४/०९/२०२० अन्वये कळविण्यात आलेले आहे. 

सदर भविष्य निर्वाह निधीचे लेखे सेवार्थ प्रणालीवरुन संबंधित अधिकारी /कर्मचारी यांना प्रिंट घेता यावी म्हणून 
सेवार्थ प्रणालीत सुविधा उपलब्ध करण्यात आलेली आहे. (Url: https://sevaarth.mahakosh.gov.in) 
१) सेवार्थ प्रणालीवरील Employee corner साठी आवश्यक असलेल्या लॉगीनने संबंधित अधिकारी /कर्मचारी 
(Sevaarth id with Password) लॉगीन करतील. (नियमित अधिकारी /कर्मचारी यांचा पासवर्ड रिसेट करावयाचा 
झाल्यास त्याची सुविधा आहरण संवितरण अधिकाऱ्यांच्या लॉगीनमध्ये उपलब्ध आहे) 
२) लॉगीन केल्यानंतर उपलब्ध असलेल्या मेनूमधील View GPF Slip या टॅबबर क्लिक करावे त्यानंतर त्यांना 
पुढील स्क्रोनवर GPF Slip for FY 2019-20 असे दिसून येईल. 
२) संबंधित अधिकारी /कर्मचारी यांना Authentication करीता Series Account number_DOB 
(YYYYMMDD) Sevaarth id ही माहिती भरावी. त्यानंतर Submit या टॅबवर क्लिक करावे. सदर भरलेला तपशील जर 
प्रणालीमध्ये उपलब्ध असलेल्या माहितीशी जुळला तर संबंधितांना GPF Slip Download करता येईल. जर सदर माहिती 
जुळली नाही तर संबंधितांना संबंधित AG Mumbai Or AG Nagpur यांचेकडे संपर्क करण्याबाबत प्रणालीवर संदेश 
दिसेल. त्याप्रमाणे संपर्क करण्यात येऊन GPF Slip प्राप्त करुन घ्यावी. त्याचप्रमाणे General Information for the 
Subscribers Wl मुद्रित करुन घ्याव्यात. 
४) सेवार्थ प्रणालीवर सदर GPF Slip ज्या अधिकारी /कर्मचारी यांचा सेवार्थ आयडी आहे अशा सर्वांसाठी ही 
सुविधा उपलब्ध असणार आहे. यामध्ये सेवार्थ प्रणालीवर अटॅच नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना सुध्दा Employee Corner चा 
वापर करुन GPF Slip Download करता येणार आहे. 
५) सेवार्थ प्रणालीवर अटॅच नसलेले कर्मचारी म्हणजे, ज्या शासकोय कार्यालयात नियमित सेवार्थ प्रणालीशिवाय 
वेतन अदा होत असलेले कर्मचारी अथवा प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर पदस्थापना असलेले कर्मचारी तसेच कोणत्याही 
कार्यालयात पदस्थापना प्राप्त नसलेले कर्मचारी आहेत. 
६) कर्मचाऱ्यांना सेवार्थ आयडी असल्यामुळे त्यांना Employee Corner व्दारे ५77 Slip Download करण्याची 
सुविधा उपलब्ध करण्यात आलेली आहे. लॉगीन करताना Default Password ifms123 राहील. जर GPF Slip 
Download करताना काही अडचणी आल्यास त्यांनी mdcsevaarth@mahakosh.in या ईमेलवर पुढील 
तपशीलानुसार माहिती देण्यात यावी. 

&) कर्मचाऱ्यांचे पूर्ण नाव 

8) सेवार्थ आयडी 

0) संबधित महालेखाकार कार्यालय मुंबई/ नागपूर 

D) भविष्य निर्वाह निधी खाते क्रमांक (Series_Account number) 

E) अचूक जन्मतारीख (15 page of Service book Scan copy) 

F) Employee Comer चे लॉगीन डिटेल्स (Sevaarth id with Password) 

उपरोक्‍त तपशीलाव्दारे महालेखापाल कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार पडताळणी करण्यात येईल व 
जर अशा कर्मचाऱ्यांची माहिती महालेखापाल कार्यालयाकडून प्राप्त झालेली असेल तरच ती संबंधित कर्मचाऱ्यांला 
उपलब्ध करण्यात येईल अन्यथा अशा कर्मचाऱ्याला संबंधित महालेखापाल कार्यालयास संपर्क साधण्यास कळविण्यात 
येईल. 


Welcome Shri. RAJENDRA BALU LAMBATE DEFAULT 
DESIGNATION. 1 DEFAULT LOCATION 


Press FS to Open MeniLast Log 


Employee Comer 
View payslip 

R3 Report 

View Loan Details 
View NGR Schedule 


View GPF Slip 


New R3 Report 


Welcome Shri. RAJENDRA BALU LAMBATE “A Settings 


DEFAULT LOCATION 


Employee Corner १ 
Current Module : mployee Comer Screen Number : ?27MPLOYEECORNER.VIEWGPF SLIP??? Current Path : Employee Corner > View GPF SI 


\GPF Slip SC | 
For Financial Year : 2019-2020 


Please Enter Series_Account number_DOB(yyyymmdd)_Sevaarth id [1] 
For example STYMH_01011_19701104_DATKKKM7101 
RE Genera ins General Instruction for GPF Slip 


————— | Module : mployee Comer Screen Number : ???MPLOYEECORNER.VIEWGPF SLIP??? Current Path : Employee Corner > View GPF Slip 


SS Sn काशा 
‘or Financial Year : 2019-2020 


Please Enter Series_Account number_DOB(yyyymmdd)_Sevaarth id 


For example STYMH_01011_19701104_DATKKKM7101 
BRR General instruction for GPF Slip 


SCIMH1294.PDF 


म्ाहात्नेस्व्ाच्कार St व्कार्यात्ळय् (4-4 se.) — । Bene, sas 
a@@ 2018-2019 स्थाम्गान्यय aiaw ie an Sem faa ‘was 


SCIMH/1294 


04/2018 
05/2018 
06/2018 
07/2018 
08/2018 
09/2018 
10/2018 
11/2018 
12/2018 
01/2019 
02/2019 
03/2019 
05/2018 


